असा. क्र. ११७ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००प-न्न्ट 


महाराष्ट्र शासन राज्जपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


गुरुवार, डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ 


मन्ना 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने कोंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 


नवीन प्रशासकीय इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २० डिसेंबर २००६ 


आदेश 


विदेशी व्यक्‍ती अधिनियम, १९४६. 


क्रमांक एमआयएस. १०९९/९८३/प्र.क्र. २७विदेशी-२.--ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने, 
विदेशी व्यक्‍ती अधिनियम, १९४६ (१९४६ चा ३१) (यात यापुढे ज्याचा '' उक्त अधिनियम '* असा निर्देश 
करण्यात आला आहे) याच्या कलम ३, पोट-कलम (२) च्या खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या स्वरूपातील आदेश काढण्याचे He शासनाचे काम अधिसूचना क्र.स्था.आ.५९०, 
दिनांक १९ एप्रिल १९५८ द्वारे महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने बांगलादेशी नागरिकांच्या बाबतीत, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३, पोट-कलम (२), खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या स्वरूपातील 
भाग चार-अ-१४८ (५९७) 
[किंमत : रुपये ७.००] 


५९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ [भाग चार-अ . 


आदेश काढण्याचे केंद्र शासनाचे काम अधिसूना क्र.१४०११/२४/७५-एफ-तीन, दिनांक १९ मे १९७६ 
द्वारे, पोलीस उपायुक्‍त, विशेष शाखा-१, गुन्हा अन्वेषण विभाग, मुंबई. यांच्याकडे सोपविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहसचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे (एफ) 
अ.शा.क्र.१४०११/७२/९९-एफ-सहा, दिनांक २९ सप्टेंबर २००३ अन्वये असे कळविले आहे की, राज्य 
शासन कलम ३ (२) (क) द्वारे, ते अधिकार त्याच्या दुय्यम प्राधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यासाठी सक्षम आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहसचिव (एफ) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे 
अ.शा.क्र.१५०११/१/०५/एफ-१, दिनांक ६ एप्रिल २००५ अन्वये राज्य शासनाला, त्याने हे अधिकार, 
जे प्रत्यक्षपणे याबाबतीत त्यांचा वापर करू शकतील अशा दुय्यम प्राधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याची विनंती 
केली आहे is 


त्याअर्थी, आता, विदेशी व्यक्‍ती अधिनियम, १९४६ (१९४६ चा ३१) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम 
(२) चा खंड (क) आणि कलम १२ तसेच भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना क्र.स्था.आ. ५९० 
'दिनांक १९ एप्रिल १९५८ व १४०११/२४/७५-एफ-तीन, दिनांक १९ मे १९७६ यांद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३, पोट-कलम (२), खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या स्वरूपातील आदेश काढण्याचे केंद्र शासनाचे काम, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे त्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये त्यांच्या नावापुढे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांसाठी पुढील शतींच्या अधीन राहून 
सोपवित आहे :- 

(अ) अशा रीतीने सोपविण्यात आलेली कामे करण्याचे अधिकार बांगलादेशी नागरिकांच्या 
बाबतीत वापरण्यात येतील ; 

(ब) अशी कामे करताना, यासोबत जोडलेल्या उक्त अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले उक्त पोलीस 
अधिकारी, महाराष्ट्र शासनाने किंवा केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष 
निदेशांचे अनुपालन करतील 

(क) अशा प्रकारे कामे सोपविण्यात आली असली तरीही, कोणत्याही प्रकरणी, केंद्र शासनास अशी 
कोणतीही उक्त काम स्वतःच करणे योग्य वाटेल तर ते तसे करील; : 

(ड) राज्यातील विदेशी नोंदणी अधिकारी हे आपापल्या अधिकारितेत येणाऱ्या बांगलादेशी 
नागरिकांचा तपास/शोधं घेणे व seat यासंबंधात केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन वेळोवेळी 
साक्षेपाने जे आदेश व निदेश देईल ते अनुसरील; आणि 

(इ) केंद्र शासनाने बांगलादेशी नागरिकांचा तपास/शोध घेणे व BEIT यासंबंधात दिलेले आदेश 
किंवा निदेश अंतिम असतील. 


र भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ ५९९ 


अनुसूची 
अनुक्रमांक पोलीस अधिकारी अधिकारिता / क्षेत्र 
(4) (र) (३) 
१ पोलीस उपायुक्‍त, विशेष शाखा, पुणे शहर पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
२ पोलीस उपायुक्‍त, विशेष शाखा ठाणे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
३ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, नागपूर नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय 
४ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, औरंगाबाद शहर औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालय । 
५ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, नाशिक शहर नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय 
& पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, सोलापूर शहर सोलापूर शहर पोलीस आयुक्तालय 
७ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, अमरावती शहर अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालय 
८ पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय 
९ पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) ठाणे (ग्रामीण) जिल्हा (ठाणे पोलीस 
: आयुक्तालय वगळून). 
*१० पोलीस अधीक्षक, रायगड (अलिबाग) रायगड जिल्हा 
११ पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्हा 
१२ पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग जिल्हा 
१३ पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्हा 
१४ पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) पुणे (ग्रामीण) जिल्हा (पुणे शहर 
पोलीस. आयुक्तालय वगळून), 
१५ पोलीस अधीक्षक, सातारा सातारा जिल्हा 
१६ ' पोलीस अधीक्षक, सांगली सांगली जिल्हा 
१७ पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रामीण) सोलापूर (ग्रामीण) जिल्हा (सोलापूर 
. शहर पोलीस आयुक्तालय वगळून), 
१८ पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) नाशिक (ग्रामीण) जिल्हा (नाशिक 
शहर पोलीस आयुक्तालय वगळून), 
१९ पोलीस अधीक्षक, धुळे धुळे जिल्हा 
२० पोलीस अधीक्षक, जळगाव जळगाव जिल्हा 
२१ पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर अहमदनगर जिल्हा 
२२ पोलीस अधीक्षक, नंदूरबार नंदूरबार जिल्हा 
२३ पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) नागपूर (ग्रामीण) जिल्हा (नागपूर 
शहर पोलीस आयुक्तालय वगळून) 
२४ पोलीस अधीक्षक, वर्धा वर्धा जिल्हा 
२५ पोलीस अधीक्षक, भंडारा भंडारा जिल्हा 
२६ पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्हा 


धू महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ [भाग चार-अ 


(१) 
२७ 


२८ 
२९ 


30 
34 
a2 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
४० 
४१ 
४्र 


83 


BY 


अनुसूची-चालू 
(२) (3) 
पोलीस अधीक्षक, गोंदिया गोंदिया जिल्हा | 
पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली गडचिरोली जिल्हा (ग्रामीण) 
पोलीस अधीक्षक, अमरावती (ग्रामीण) अमरावती (ग्रामीण) जिल्हा (अमरावती 
: शहर पोलीस आयुक्तालय वगळून), 
पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा बुलढाणा जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, अकोला अकोला जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, वाशिम वाशिम जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, नांदेड नांदेड जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, परभणी परभणी जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, हिंगोली हिंगोली जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, लातूर लातूर जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद (ग्रामीण) औरंगाबाद (ग्रामीण) जिल्हा (औरंगाबाद 
शहर पोलीस आयुक्तालय वगळून). 
पोलीस अधीक्षक, जालना जालना जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, बीड बीड जिल्हा 
पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद उस्मानाबाद जिल्हा 
पोलीस उप आयुक्‍त, विशेष शाखा, मुंबई रेल्वे रेल्वे पोलीस आयुक्तालय, मुंबई 
(मध्य / पश्‍चिम). 
रेल्वे पोलीस अधीक्षक, पुणे रेल्वे पोलीस अधीक्षक, पुणे यांचे 
अधिकार क्षेत्र. 
रेल्वे पोलीस अधीक्षक, नागपूर रेल्वे पोलीस अधीक्षक, नागपूर 
यांचे अधिकार क्षेत्र. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


पी. पी. श्रीवास्तव, 
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष), 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ ६०१ 


HOME DEPARTMENT 
New Administrative Building, 9th floor, Opp. Mantralaya 
Mumbai 400 032, dated the 20th December 2006 
Order : 
Foreioners Act, 1946: 

No. MIS. 1099/983/CR-27/FOR-II.— Whereas, the Government of India, 
by Ministry of Home Affairs, Notification No. 8.0, 590, dated the 19th April 
1958, has entrusted to the Government of Maharashtra, the functions of 
the Central Government, in making orders of the nature specified in 
clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 
1946) hereinafter referred to as “ the said Act”); 

And whereas, the Government of India, by Ministry of Home Affairs, 
Notification No. 14011/24/75-F-III, dated the 19th May 1976, has entrusted 
tothe Deputy Commissioner of Police, Special Branch-I, Crime Investigation 
Department, Bombay, the functions of the Central Government in making 
orders of the nature specified in clause (c) of sub-section (2) of section 8 of 
the said Act, in respect of nationals of Bangladesh ; 

And whereas, the Joint Secretary, Government of india, Ministry of 
Home Affairs, New Delhi, vide its D.O. No. 14011/72/99-F-VI, dated the 
29th September 2003, has informed that the State Government is competent 
to further delegate the powers under section 3 (2) (c) to its sub-ordinate 
authorities ; . 

And whereas, the Joint Secretary (F), Government of India, Ministry of 
Home Affairs, New Delhi, vide its D.O. No. 15011/1/05-F-I, dated the 6th 
April 2005, has requested the State Government to delegate these powers 
to the sub-ordinate authorities who, in the field could be the actual 
implementing apparatus. 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub- 
section (2) of section 3 read with section 12 of the Foreigners Act, 1946 
(31 of 1946) and also read with the Government of India, Ministry of Home 
Affairs, Notification Nos. 8.0. 590, dated the 19th April 1958 and 14011/24/ 
75-F-IIl, dated 19th May 1976, and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby further delegates the 
functions of the Central Government in making orders of the mature 
specified in clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act, on behalf 
ofthe Government of Maharashtra, to the police officers, specified column (1) 


६०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ [भाग चार-अ 


of the Schedule appended hereto for the areas specified against them in 
column (2) thereof, subject to the following conditions, namely :— 

(a) that the functions so entrusted/delegated shall be exercised in 
respect of nationals of Bangladesh ; 

७) that in the exercise of such functions, the said police officers specified 
in the said Schedule appended hereto, shall comply with such general or 
special directions as the Government of Maharashtra or the Central 
Goverment may from time to time issued ; 

(c) that notwithstanding this entrusment/delegation, the Central 
Government, may itself exercise any of the said functions should it deem fit 
to do so in any case ; 

(d) the Foreigners Registration Officers in the State shall follow the 
orders and directions of the Central Government and Government of 
Maharashtra, issued from time to time, scrupulously, regarding detection 
and deportation of Bangladesh nationals in their respective jurisdirction ; 
and 

(e) any orders or directions issued by the Central Governement in 
respect of detection and deportation of Bangladesh nationals shall be final. 


Schedule 
nn 
Sr. No. Police Officers ; Jurisdiction/Areas 
(1) 
1 Deputy Commissioner of Police, Pune City Police 
Special Branch, Pune City. Commissionerate. 
2 Deputy Commissioner of Police, Thane City Police 
Special Branch, Thane. Commissionerate, 
3 Deputy Commissioner of Police, Nagpur City Police 
Special Branch, Nagpur. Commissionerate. 
4 Deputy Commissioner of Police, Aurangabad City Police 
Special Branch, Aurangabad City. Commissionerate. 
5 Deputy Commissioner of Police, Nashik City Police 
Special Branch, Nashik City. Commissonerate. 
6 Deputy Commissioner of Police, Solapur City Police 
Special Branch, Solapur City. Commissionerate. 
7 Deputy Commissioner of Police, Amravati City Police 


Special Branch, Amravati City. Commissionerate. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ ६०३ 


Schedule-Contd. 


(1) 


(2) 


(3) 


Deputy Commissioner of Police, 
Special Branch, Navi Mumbai. 


Superintendent of Police, 
Thane (Rural). 


Superintendent of Police, Raigad (Alibag) 
Superintendent of Police, Ratnagiri 
Superintendent of Police, Sindhudurg 
Superintendent of Police, Kolhapur 
Superintendent of Police, Pune (Rural) 


Superintendent of Police, Satara 
Superintendent of Police, Sangali 
Superintendent of Police, Solapur 


(Rural). 


Superintendent of Police, Nashik (Rural) 


Superintendent of Police, Dhule 
Superintendent of Police, Jalgaon 
Superintendent of Police, Anmednagar 
Superintendent of Police, Nandurbar 


Superintendent of Police, 
Nagpur (Rural). 


Superintendent of Police, Wardha 
Superintendent of Police, Bhandara 
Superintendent of Police, Chandrapur 
Superintendent of Police, Gondiya. 
Superintendent of Police, Gadchiroli 


Superintendent of Police, 
Amravati (Rural). 


Navi Mumbai Police 
Commissionerate. 
Thane (Rural) District 
(excluding Thane City 
Police Commissionerate. 
Raigad District 
Ratnagiri District 
Sindhudurg District 
Kolhapur District 

Pune (Rural) District 
(excluding Pune City 
Police Commissionerate. 
Satara District 

Sangali District 

Solapur (Rural) District 
(excluding Solapur City 
Police Commissionerate. 
Nashik (Rural) District 
(excluding Nashik City 
Police Commissionerate). 
Dhule District 

Jalgaon District 
Ahmednagar District 
Nandurbar District 
Nagpur (Rural) District 
(excluding Nagpur City 
Police Commissionerate). 
Wardha District 
Bhandara District 
Chandrapur District 
Gondiya District 
Gadchiroli District 
Amravati (Rural) 
District (excluding 
Amravati City Police 
Commissionerate). 


६०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २१, २००६/ अग्रहायण ३०, शके १९२८ [भाग चार-अ 


Schedule-Concld. 


i 


(1) 


30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 


39 
- 40 
41 
42 


43 


44 


(2) (3) 
Superintendent of Police, Yavatmal Yavatmal District 
Superintendent of Police, Buldhana Buldhana District 
Superintendent of Police, Akola Akola District 
Superintendent of Police, Washim Washim District 
Superintendent of Police, Nanded Nanded District 
Superintendent of Police, Parbhani Parbhani District 
Superintendent of Police, Hingoli Hingoli District 
Superintendent of Police, Latur Latur District 
Superintendent of Police, Aurangabad (Rural) 
Aurangabad (Rural). - District (excluding 
Aurangabad City Police 
Commissionerate). 
Superintendent of Police, Jalna Jalna District 
Superintendent of Police, Beed Beed District 
Superintendent of Police, Osmanabad Osmanabad District 
Deputy Commissioner of Police, Railway Police 
Special Branch, Mumbai Railway Commissionerate, 
(Central/Western). Mumbai. 
Superintendent of Police, Areas under 
Railway, Pune. Superintendent of*Police, 
Railway, Pune. 
Superintendent of Police, Areas under 
Railway, Nagpur. Superintendent of Police, 


Railway, Nagpur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P, P. SRIVASTAVA, 
Principal Secretary (Special) to 
Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


